D:\POL-1A\2007\GRLohar - grPage 9 of 11 ha 


पोलीस उपअधिक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त 
(नि:शस्त्र) पदावर पुनःस्थापित करण्याबाबत. 
श्री.सुनिल प्रभाकर लोहार, तत्कालीन सहाय्यक 
पोलीस आयुक्‍त. 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय, क्र.रापोसे २२०७/प्रक्र ४८०(अ)/पोल १अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : २७ सप्टेंबर,२००७.- 


पहा : शासन निर्णय, क्रमांक WAS २२०६/प्रक्र १६/पोल १अ, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २४ जानेवारी, २००६. 


शासन निर्णय : महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने आदेश क्रमांक एसीपी ९७०५/प्रक्र १/२००५ 
सचिव, दि.१६ जानेवारी, २००६ अन्वये, राज्य सेवा (मुख्य) परिक्षा, १९९७ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे पोलीस उपअधिक्षक गट-अ पदावर नियुक्तीसाठी श्री.सुनिल प्रभाकर 
लोहार यांची करण्यात आलेली शिफारस रद्द करुन, श्री.सुनिल प्रभाकर लोहार यांना 
आयोगामार्फत घेण्यात येणा-या सर्व परीक्षा ब निवडीकरीता दि.१४ ऑक्टोबर,१९९७ पासून 
कायमस्वरुपी प्रतिरोधित करण्याबाबत काढलेल्या . आलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन 
दिनांक २४ जानेवारी, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये, श्री.सुनिल प्रभाकर लोहार यांच्या सेवा 
समाप्त करण्यात आल्या आहेत. 


2. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आदेशाविरुध्द तसेच त्यानुषंगाने शासनाने 
त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याबाबत काढलेल्या निर्णयाविरुध्द श्री.सुनिल प्रभाकर लोहार, यांनी 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.५४/२००६ 
दि.९७ एप्रिल, २००६ च्या निर्णयान्वये फेटाळण्यात आला. मा.महाराष्ट्र प्रशासकोय 
न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, मुबई यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द श्री.सुनिल लोहार यांनी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ येथे याचिका क्रमांक .१६६०/२००६ दाखल केली. सदर 
याचिका प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक १० ऑगस्ट, २००७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्बये 
खालील आदेश दिले. 


"The impugned orders are hereby quashed and set aside. The 
respondents are directed to reinstate within six weeks the petitioners in 
the posts they were holding on the day of termination of their services, 


: all the consequential benefits, except the back wages for the 
period from the date of termination of their services till the date of 
their reinstatement. Rule made absolute in above terms with costs." 


3 मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.१६६०/२००६ मध्ये दिनांक १० ऑगस्ट, 
२००७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मा.सवोच्च न्यायालयात 
विशेष हक्क याचिका दाखल करण्यात आली आहे. . सदर विशेष हक्क याचिकेच्या दिनांक १९ 
सप्टेंबर, २००७ रोजी झालेल्या सुनाबणीच्यावेळी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे आदेश 
fee. : 


“List the petitions on the notified date." 


मा.सवांच्च न्यायालयाने, महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाकडून दाखल करण्यात 
आलेल्या विशेष हक्क याचिका प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.१०ऑगस्ट, २००७ च्या 
आदेशास स्थगिती दिलेली नाही. 


डॅ. उपरोक्‍त स्थितीत, मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.१६६०/२००६ मध्ये 
दिनांक ९० ऑगस्ट, २००७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाविरुध्द, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष हक्क क्रमांक. 
१७५४५/२००७, १७५५१/२००७ व १७५८८/२००७ तसेच शासनाकडून मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल करण्यात येणा-या विशेष हक्क याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून, श्री.सुनिल प्रभाकर लोहार, यांना पोलीस उपअधिक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्त (निःशस्त्र) या पदावर पुनःस्थापित करण्यात येत आहे. 


ण्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२००७०९२७१६५३५९००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


पररा. 
aN ao - 
(सु.ज.महाजन) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रति, | : 
श्री.सुनिल प्रभाकर लोहार,सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त 


(महासंचालक वब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत) 


